RNI No . MAHBIL/ 2009 /31744 
Reg. No . MCS/ 177 / 2016- 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग एक - ल 


वर्ष २, अंक १५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २०, २०१६/ चैत्र २५ - ३१, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ४०, किंमत : रुपये २३.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार- ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना , आदेश व निवाडे. 


सहायक संघ निबंधक , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ 

नागपूर यांचे समोर 
क्र . मुंऔसशाखा / अऑफश्वं / आदेश प्रसिद्धी/ कार्या- ३ / २००७ / ७२५२. - अर्जदार कामगार संघटनेने मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ चे 
कलम १३(१) अंतर्गत हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डहाळी मौदा या इंजिनिअरिंग उद्योगाकरिता मौदा तालुका जिल्हा नागपूर येथेप्रातिनिधीक कामगार संघटना 
म्हणून नोंदणी करण्याचा अर्ज . 

आदेश 

( दिनांक १७ नोव्हेंबर २००७ ) 
जनरल सेक्रेटरी, असोसिएशन ऑफ इंजिनिअरिंग वर्कर्स नोंदणी क्रमांक ३१७८ मुंबई यांनी मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ चे कलम १३(१ ) 
अंतर्गत दिनांक ४ मे २००७ रोजी प्रपत्र ई मध्ये अर्ज दाखल करून मे . हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डहाळी मौदा या स्थानिक क्षेत्रातील इंजिनिअरिंग उद्योगात 
प्रातिनिधीक कामगार संघटना म्हणून नोंदणी मिळावी म्हणून अर्ज सादर केला. सदर अर्ज असोसिएशनने मे. हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मौदा येथेत्यांच्या 
सभासदांची संख्या माहे फेब्रुवारी , २००७ ते एप्रिल , २००७ या कालावधीत २३० असून त्यांची टक्केवारी १०० टक्के इतकी असल्याचे कळविलेले आहे . 

२. सदर असोसिएशन श्रमिक संघ अधिनियम, १९२६ अंतर्गत मुंबई येथेदिनांक १६ ऑक्टोबर १९५८ रोजी नोंदणीकृत झाली असून नोंदणी क्रमांक 
३१७८ आहे. 
__ _ ३. मौदा तालुका , जिल्हा नागपूर या स्थानिक क्षेत्रात हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डहाळी, रामटेक रोड, मौदा, नागपूर ह्या इंजिनिअरिंग उद्योगात 

कारखाना आहे . तसेच मौदा तालका येथे व्यंकटेश कास्टींग प्रा . लि ., व शिवमंगल इस्पात प्रा . लि ., हे अभियांत्रिकी उद्योग 
आहेत . सदर उद्योगात कोणतीही कामगार संघटना आस्तित्वात नाही . 

४. या कार्यालयात अर्जदार कामगार असोसिएशनद्वारे सादर करण्यात आलेला ठराव व असोसिएशनची घटना तपासली असून ती योग्य आहे . 
अर्जदार असोसिएशनच्या घटनेत नियम ४ नुसार अनुसूची अ मध्ये दर्शविलेल्या उद्योगात कामगार असलेल्या व १५ वर्षे पूर्ण झालेल्या कामगारास 
असोसिएशनच्या घटनेच्या अटीवर सभासद होता येते . 

५ . मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १४ व मुंबई औद्योगिक संबंध नियम, १९४७ च्या नियम १३ नुसार अर्जदार असोसिएशनने 
रुपये १००० एवढी फी नोंदणीकरिता जमा केलेली आहे . 


भाग एक - ल - १ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६ / चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 


६ . अर्जदार कामगार असोसिएशनने खालीलप्रमाणे अभिलेख सहायक निबंधक यांना सादर केलेले आहे : 

( अ) ब्लॉक रिसिप्टचे पावती पुस्तकाची स्थळ प्रत २००६ 
( ब ) सभासद असलेल्या सभासदांना प्रदान करण्यात आलेल्या पावती पुस्तकाची स्थळ प्रत २००६ 
( क ) सभासद वर्गणी भरणा करण्यात आलेल्या बँकेची पे स्लिप 
( ड ) सभासद नोंदवही पुस्तिका 
( इ) रोख पुस्तिका 
( फ ) बँकेचे स्टेटमेंट 
( ग ) सभेच्या इतिवृत्ताची नोंदवही 

( ह) प्रमाणित लेखा परिक्षकाच्या अहवालाचे प्रमाणपत्र . 
असोसिएशनच्या दिनांक ४ एप्रिल २००७ च्या अर्जाला अनुसरून मे. हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड , मौदा, जिल्हा नागपूर या उद्योगातील जे कामगार 
फेब्रुवारी, २००७ ते एप्रिल, २००७ पर्यंत सभासद आहेत त्यांची तपासणी गुप्तरित्या (In Camera) दिनांक १८ ऑक्टोबर २००७ रोजी सकाळी १०- ०० ते 
सायंकाळी ५ - ०० या कालावधीत घेण्यात येणार असल्याचे व्यवस्थापनास दिनांक २९ सप्टेंबर २००७ रोजी कळविण्यात आलेले होते. व्यवस्थापनाने या 
कार्यालयाचे दिनांक २९ सप्टेंबर २००७ च्या पत्राला अनुसरून दिनांक १७ ऑक्टोबर २००७ रोजी काही मुद्ये उपस्थित केलेले होते सदर मुद्यासंबंधी 
असोसिएशन कडून उत्तर मागविण्यात आले. त्याप्रमाणे असोसिएशनने दिनांक २१ ऑक्टोबर २००७ रोजी स्पष्टीकरण सादर केले. सदर स्पष्टीकरणाची प्रत 
व्यवस्थापनास देण्यात आली. सदर स्पष्टीकरण योग्य व स्वंयस्पष्ट वाटते . 

काही अपरिहार्य कारणास्तव दिनांक १८ ऑक्टोबर २००७ रोजी घेण्यात येणारी पडताळणी पुढे ढकलण्यात आली व पडताळणी दिनांक २५ ऑक्टोबर 
२००७ रोजी सकाळी १० . ०० ते सायंकाळी ५- ०० पर्यंत मे. हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मौदा, जिल्हा नागपूर येथे घेण्यात आली. 

७. दिनांक २५ ऑक्टोबर २००७ रोजी झालेल्या कामगार असोसिएशनच्या सभासद पडताळणी संबंधीचा सिलबंद लिफाफा ज्यामध्ये सभासदांनी 
आपले मत नोंदविलेले आहे तो लिफाफा दोन साक्षीदारांच्या समक्ष दिनांक ७ नोव्हेंबर २००७ रोजी उघडण्यात आला. 

८ . माहे फेब्रुवारी, २००७ ते एप्रिल, २००७ या कालावधीत संघटनेचे सभासद असलेल्या २३० कामगारांपैकी व्यवस्थापनाने एकूण २२४ कामगारांची 
यादी सादर केली , ५ कामगारांना बडतर्फ करण्यात आल्यामुळे त्यांची नावे यादीत नमूद केलेली नाही. बडतर्फ कर्मचाऱ्यांपैकी ४ कामगारांनी आपली मते 
स्वतंत्र्य यादीत नोंदविली. व्यवस्थापनाने सादर केलेल्या कामगारांच्या यादीतील २२४ कामगारांपैकी २०३ कामगारांनी म्हणजेच ९० टक्के पेक्षा अधिक 
कामगारांनी असोसिएशन ऑफ इंजिनिअरींग वर्कर्स या संघटनेचे सभासद असल्याचे मत नोंदविलेले आहे . 

आदेश 
ज्याअर्थी तालुका मौदा, जि . नागपूर महाराष्ट्र या स्थानिक क्षेत्रात मे. हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड या अॅल्युमिनियम इंजिनियरींग उद्योगात असलेल्या 
एकूण २२४ कामगारांपैकी २०३ कामगारांनी म्हणजेच ९० टक्के पेक्षा जास्त कामगार असोसिएशन ऑफ इंजिनियरींग वर्कर्स या संघटनेचे सभासद आहेत . 
त्याअर्थी, मी , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ चे कलम १४ व मुंबई औद्योगिक संबंध नियम, १९४७ चेनियम २६ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारान्वये आज दिनांक १७ नोव्हेंबर २००७ रोजी मे . हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मौदा या उद्योगात कार्यरत असोसिएशन ऑफ इंजिनियरींग वर्कर्स या 
संघटनेला मौदा तालुका , जिल्हा नागपूर ( महाराष्ट्र राज्य ) या स्थानिक क्षेत्राकरिता इंजिनियरींग उद्योगासाठी प्रातिनिधीक कामगार संघटना म्हणून जाहीर करीत आहे. 


नरेन्द्रसिंह नागभिरे, 

सहायक संघ निबंधक , 
मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६, 


नागपूर , 


दिनांक १७ नोव्हेंबर २००७ . 


नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६/ चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . व्ही . आर . जाधव , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , ठाणे यांचा दिनांक २७ जून २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४१०२. - श्री . व्ही . आर. जाधव , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक २७ जून २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३० जून २००८ ते दिनांक ५ जुलै २००८ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून ) ६ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २८ जून २००८ , दिनांक २९ जून २००८ व पुढे दिनांक ६ जुलै २००८ च्या सुट्ट्या जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

श्री. व्ही . आर . जाधव, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . व्ही . आर . जाधव , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ८ ऑगस्ट २००८ . 


श्री . सु. बुधकर, 

अपर प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती एस. एस . कुलकर्णी, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक ५ जुलै २००८ रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४१०१ . – श्रीमती एस . एस . कुलकर्णी, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक ५ जुलै २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १ जुलै २००८ ते ४ जुलै २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ४ दिवसांची परिवर्तीत रजा, मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

श्रीमती एस . एस. कुलकर्णी, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एस. एस . कुलकर्णी, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक ८ ऑगस्ट २००८ . 


श्री . सु . बुधकर , 

अपर प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल - १अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४- २० , २०१६/ चैत्र २५ -३१, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . जे. पी . लिमये, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांचा दिनांक १५ जुलै २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४१००. - श्री . जे. पी . लिमये, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक १५ जुलै २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १८ जुलै २००८ ते १९ जुलै २००८ पर्यंत २ दिवसांची अर्जित रजा, मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

श्री . जे. पी . लिमये, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . जे. पी. लिमये, हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक ८ ऑगस्ट २००८ . 


श्री . सु . बुधकर , 

अपर प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एल. एस . येनकर , न्यायाधीश, पहिले कामगार न्यायालय , ठाणे यांचा दिनांक ९ जून २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४०९९ . - श्री . एल . एस . येनकर , न्यायाधीश, पहिले कामगार न्यायालय , ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक ९ जून २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक १० जून २००८ ते दिनांक १२ जून २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची अर्जित रजा , 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . एल . एस. येनकर, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, पहिले कामगार न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एल . एस . येनकर , न्यायाधीश, पहिले कामगार न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक ८ ऑगस्ट २००८ . 


श्री . सु . बुधकर, 

अपर प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६/ चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एल. एस येनकर , न्यायाधीश, पहिले कामगार न्यायालय , ठाणे यांचा दिनांक १९ जून २००८ रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४०९८. - श्री . एल . एस येनकर, न्यायाधीश, पहिले कामगार न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक १९ जून २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक १६ जून २००८ ते १८ जून २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून) ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक १४ जून २००८ व १५ जून २००८ च्या सुट्ट्या जोडून मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . एल . एस येनकर, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, पहिले कामगार न्यायालय , ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एल . एस येनकर, हे न्यायाधीश, पहिले कामगार न्यायालय , ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ८ ऑगस्ट २००८ . 


श्री . सु. बुधकर , 

अपर प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. एस. जगदाळे , उप- प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक २२ जुलै २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४०९७. - श्री . ए . एस . जगदाळे , उप-प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २२ जुलै २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक २३ जुलै २००८ ते २५ जुलै २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
पुढे दिनांक २६ जुलै २००८ व दिनांक २७ जुलै २००८ रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

___ श्री . ए. एस. जगदाळे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची उप - प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. एस. जगदाळे , हे उप - प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक ८ ऑगस्ट २००८ . 


श्री . सु. बुधकर, 

अपर प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६ / चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 

मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ 
खालील सहायक संबंध निबंधक , पुणे विभाग, पुणे 

साखर उद्योगातील उपक्रम 
क्रमांक पी. एन . २० / २००८ . - मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ अंतर्गत कलम ११(१ ) अन्वये, मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तींचा वापर करून व कामगार आयुक्त , मुंबई यांनी निर्गमित केलेली अधिसूचना क्रमांक काआ /मुंऔसं अधि./ २००० / कार्यासन ८ दिनांक १३ 
जून २००० अनुसार , मी याद्वारे भिमाशंकर सहकारी साखर कारखाना लि ., दत्तात्रेयनगर, आंबेगाव जिल्हा पुणे या आस्थापनेस आज दिनांक १० जून 
२००८ रोजी, मंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या प्रयोजनार्थ उक्त कलम ११( १) अन्वये साखर उद्योगातील “ उपक्रम ” म्हणून मान्यता 
देत आहे. 


पुणे , 


आर . आर. हेन्द्र, 

सहायक निबंधक , 
मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६, पुणे . 


दिनांक १६ जून २००८ . 


कामगार आयुक्त , 

कॉमस सेंटर , ताडदेव , मुंबई ४०० ०३४, दिनांक ५ मे २००८ 
किमान वेतन अधिनियम, १९४८ . 

क्र . ग्रा .वि ./किवेअ / वि .भ ./ २००८ / कार्या- १० . - खालील रकाना क्रमांक ( २) मध्ये दर्शविलेल्या अनुसूचीत उद्योगातील कामगारांकरीता 
त्याच्या समोरील रकाना क्रमांक ( ३) मधील कालावधीकरिता रकाना क्रमांक ( ४) मध्ये विशेष भत्त्याचा दर जाहिर करण्यात येत आहे : 
प्र . अनुसूचीत उद्योगाचे कालावधी 

परिमंडळ 
क्र नाव 

परिमंडळ - १ परिमंडळ - २ परिमंडळ - ३ परिमंडळ- ४ परिमंडळ - ५ 
( १) ( २ ) 

( ४ ) 

रूपये रूपये रूपये रूपये रूपये 
१ चित्रपट प्रदर्शित दि . १ एप्रिल २००८ ते ३३४४. ०० ३३४४. ०० ३३४४. ०० २१७३ . ६० २१७३ . ६० 
उद्योग ३० जून २००८ दरमहा दरमहा दरमहा दरमहा 

दरमहा 


आर . एस . घोडेस्वार, 
कामगार उप आयुक्त ( ग्रावि आणि अंमल ) 
व सक्षम प्राधिकारी, किमान वेतन अधिनियम , १९४८, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २०, २०१६/ चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 


HIH 


कामगार आयुक्त , 

कॉमस सेंटर , ताडदेव , मुंबई ४०० ०३४, दिनांक ९ मे २००८ 
किमान वेतन अधिनियम, १९४८ . 

क्र . ग्रा.वि ./किवेअ/ वि. भ./ २००८ /कार्या- १० . - सिमेंट व सिमेंटवर आधारीत उद्योग या अनुसूचीत उद्योगातील कामगारांकरीता किमान 
वेतन दर पुर्ननिर्धारीत केलेल्या दिनांक २५ एप्रिल २००७ रोजीच्या अधिसूचनेस मा . उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याचिका क्रमांक ५१२५ / 
२००७ मध्ये दिनांक २५ ऑक्टोबर २००७ रोजीच्या निर्णयान्वये स्थगिती देण्यात आली आहे. सबब, दिनांक २९ एप्रिल १९९४ च्या अधिसूचनेतील 
तरतूदीनुसार खालील रकाना क्रमांक (२) मध्ये दर्शविलेल्या अनुसूचीत उद्योगातील कामगारांकरीता त्याच्या समोरील रकाना क्रमांक (३) मधील 
कालावधीकरिता रकाना क्रमांक ( ४ ) मध्ये विशेष भत्त्याचा दर जाहिर करण्यात येत आहे : 
प्र. अनुसूचीत उद्योगाचे कालावधी 

परिमंडळ 
क्र . 

परिमंडळ - १ परिमंडळ - २ 

परिमंडळ - ३ 
( ४ ) 


नाव 


रूपये 


रूपये 


रूपये 


१३१४. ०० 


१३१४ . ०० 


१ सिमेंट व सिमेंटवर 

आधारित उद्योग 


१३१४. ०० 
दरमहा 


दरमहा 


दरमहा 


दि . २५ ऑक्टोबर २००७ ते । 
३१ डिसेंबर २००७ 
दि . १ जानेवारी २००८ ते । 
३० जून २००८ 


१४०० . ४० 


१४०० . ४० 


१४०० . ४० 


दरमहा 


दरमहा 


दरमहा 


आर . एस . घोडेस्वार, 
कामगार उप आयुक्त ( ग्रावि आणि अंमल ) 
व सक्षम प्राधिकारी, किमान वेतन अधिनियम , १९४८ , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६ / चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - १. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र . ए-१२२६/ ८३, दिनांक १२ ऑगस्ट २००८ . 

प्रशासकीय आदेश 
क्रमांक औन्यामुं / ४२०० / २००८ . - मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र . ए- १२२६ / ८३, दिनांक १२ ऑगस्ट २००८ अन्वये, श्री . आर. 
एम. मुळे , सदस्य औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांच्याकडे असलेला अध्यक्ष , औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . डी . एच. देशमुख , सदस्य औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचेकडे दिनांक १३ ऑगस्ट २००८ (म. ऊ.) पासुन सूपूर्द करण्यात येत आहे. 


मुंबई , 
दिनांक १३ ऑगस्ट २००८ . 


आर. एम. मुळे , 

प्रभारी अध्यक्ष , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एस . एस . बुधकर , अपर प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक १ ऑगस्ट २००८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४१७६ . – श्री. एस. एस . बुधकर, अपर प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २९ जुलै २००८ ते ३१ जुलै २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

श्री. एस . एस . बुधकर , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची अपर प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. एस. एस. बुधकर, हे अपर प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


कृ . ग . साठे, 


मुंबई , 
दिनांक १३ ऑगस्ट २००८ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६/ चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती एम . पी . पाटील, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक २२ जुलै २००८ रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४१७७. – श्रीमती एम . पी . पाटील , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २२ जुलै २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १६ जुलै २००८ ते १८ जुलै २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून) ३ दिवसांची अर्धपगारी रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

श्रीमती एम. पी. पाटील, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एम . पी . पाटील , ह्या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न 
होतील. 


आदेशावरून , 


कृ . ग. साठे , 


प्रबंधक , 


मुंबई, 
दिनांक १३ ऑगस्ट २००८ . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


वाचा 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एस. एस. पाटील, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , धुळे यांचा दिनांक १९ जुलै २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४१७८ . - श्री . एस. एस . पाटील, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, धुळे यांना त्यांच्या दिनांक १९ जुलै २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १ ऑगस्ट २००८ ते ११ ऑगस्ट २००८ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून ) ११ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 
___ श्री. एस . एस. पाटील, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, धुळे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . एस. पाटील , हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , धुळे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १३ ऑगस्ट २००८ . 


के. जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६/ चैत्र २५ - ३१, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . आर. आर. गांधी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद यांचा दिनांक २४ जून २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४१७९. – श्री . आर . आर . गांधी, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद यांना त्यांच्या दिनांक २४ जून २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांचीदिनांक २६ जून २००८ ते ४ जुलै २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून) एकूण ९ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

श्री . आर. आर. गांधी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . आर. आर. गांधी, हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १३ ऑगस्ट २००८ . 


कृ . ग . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . एम. एम . अग्रवाल, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, नाशिक यांचा दिनांक १९ जुलै २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४१८०. - श्री. एम . एम . अग्रवाल, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, नाशिक यांना त्यांच्या दिनांक १९ जुलै २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक २१ जुलै २००८ ते २३ जुलै २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून) एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २० जुलै २००८ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 
____ श्री. एम. एम. अग्रवाल, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, नाशिक या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एम . एम. अग्रवाल, हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, नाशिक या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १३ ऑगस्ट २००८ . 


कृ. ग. साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ -२०, २०१६/ चैत्र २५ -३१, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती एस . एस कुलकर्णी, सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक २३ जुलै २००८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४१८३. – श्रीमती एस. एस कुलकर्णी, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक २३ जुलै २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक २३ जुलै २००८ ते २५ जुलै २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून) ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
पुढे दिनांक २६ व २७ जुलै २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस. एस कुलकर्णी, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एस . एस कुलकर्णी, ह्या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १३ ऑगस्ट २००८ . 


कृ . ग . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . डी . जी . डाके, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , जळगाव यांचा दिनांक २५ जुलै २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४१८५. - श्री . डी . जी . डाके , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, जळगाव यांना त्यांच्या दिनांक २५ जुलै २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांचीदिनांक २८ जुलै २००८ ते ३० जुलै २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक २६ व २७ जुलै २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . डी . जी . डाके , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , जळगाव या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी. जी . डाके, हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, जळगाव या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १३ ऑगस्ट २००८ . 


कृ . ग. साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४ - २०, २०१६ / चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . जी. बी. पाटील, न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, सोलापूर यांचा दिनांक ३ जून २००८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४१८६. - श्री . जी . बी . पाटील , न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, सोलापूर यांना त्यांच्या दिनांक ३ जून २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ४ जून २००८ ते ७ जून २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
पुढे दिनांक ८ जून २००८ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . जी . बी . पाटील , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, सोलापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . जी . बी. पाटील , हे न्यायाधीश , २ रे कामगार न्यायालय, सोलापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


के . जी . साठे, 


प्रबंधक , 


मुंबई, 
दिनांक १३ ऑगस्ट २००८ . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . आर. आर . गांधी, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद यांचा दिनांक २८ जुलै २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४१८७. - श्री . आर. आर. गांधी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद यांना त्यांच्या दिनांक २८ जुलै २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १४ जुलै २००८ ते १८ जुलै २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) एकूण ५ दिवसांची परिवर्तीत रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक १३ जुलै २००८ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . आर. आर. गांधी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . आर. आर . गांधी , हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


कृ . ग . साठे , 


मुंबई, 
दिनांक १३ ऑगस्ट २००८ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ -२०, २०१६/ चैत्र २५ -३१, शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती एम. एच. मोरे , न्यायाधीश, चौथे कामगार न्यायालय , ठाणे यांचा दिनांक २१ जुलै २००८ रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४१८८ . – श्रीमती एम. एच. मोरे , न्यायाधीश, चौथे कामगार न्यायालय , ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक २१ जुलै २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक २२ जुलै २००८ ते २५ जुलै २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून) ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
पुढे दिनांक २६ जुलै २००८ व दिनांक २७ जुलै २००८ च्या सुट्ट्या जोडून मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्रीमती एम. एच. मोरे , न्यायाधीश, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, चौथे कामगार न्यायालय , ठाणे या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एम . एच. मोरे, न्यायाधीश, चौथे कामगार न्यायालय , ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १३ ऑगस्ट २००८ . 


के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती एम . एच. मोरे, न्यायाधीश, चौथे कामगार न्यायालय , ठाणे यांचा दिनांक ३० जुलै २००८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४१८९. - श्रीमती एम . एच. मोरे, न्यायाधीश, चौथे कामगार न्यायालय , ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक ३० जुलै २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २९ जुलै २००८ ते ८ ऑगस्ट २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ११ दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक ९ ऑगस्ट २००८ व दिनांक १० ऑगस्ट २००८ च्या सुट्ट्या जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 

श्रीमती एम . एच. मोरे, न्यायाधीश, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, चौथे कामगार न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एम. एच. मोरे , न्यायाधीश, चौथे कामगार न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १३ ऑगस्ट २००८ . 


के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६ / चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एन. बी . येनुरकर , न्यायाधीश, पहिले कामगार न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक २१ जुलै २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४१९०. - श्री. एन . बी . येनुरकर , न्यायाधीश, पहिले कामगार न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक २१ जुलै २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २१ जुलै २००८ ते २३ जुलै २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक २० जुलै २००८ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . एन . बी . येनुरकर , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, पहिले कामगार न्यायालय, पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एन. बी . येनुरकर, न्यायाधीश , पहिले कामगार न्यायालय, पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के. जी. साठे, 

प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 


मुंबई, 
दिनांक १३ ऑगस्ट २००८ . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा . - श्रीमती एम . एच . मोरे, न्यायाधीश, चौथे कामगार न्यायालय, ठाणे यांचा दिनांक २१ जुलै २००८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४१९१. – श्रीमती एम . एच . मोरे , न्यायाधीश, चौथे कामगार न्यायालय , ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक २१ जुलै २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ८ जुलै २००८ ते १९ जुलै २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) १२ दिवसांची अर्धवेतनी रजा, 
रजेच्या पुढे दिनांक २० जुलै २००८ हा सुट्टीचा जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

__ श्रीमती एम. एच. मोरे, न्यायाधीश, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, चौथे कामगार न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एम. एच. मोरे , न्यायाधीश, चौथे कामगार न्यायालय , ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १३ ऑगस्ट २००८ . 


के . जी . साठे, 

प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६/ चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 


१५ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . व्ही . व्ही. कठारे, न्यायाधीश , ५ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक २६ जून २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४१९२. - श्री . व्ही . व्ही . कठारे , न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २६ जून २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३० जून २००८ ते ४ जुलै २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक २८ जून २००८ व दिनांक २९ जून २००८ हे सुट्टीचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . व्ही . व्ही . कठारे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . व्ही. व्ही. कठारे, न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के. जी. साठे, 

प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक १३ ऑगस्ट २००८ . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . व्ही . एम. काकडे, न्यायाधीश , दुसरे कामगार न्यायालय , पुणे यांचा दिनांक २१ जुलै २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४१९३. – श्री . व्ही . एम . काकडे, न्यायाधीश , दुसरे कामगार न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक २१ जुलै २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १४ जुलै २००८ ते १७ जुलै २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक १२ जुलै २००८ व दिनांक १३ जुलै २००८ हे सुट्टीचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . व्ही . एम . काकडे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, दुसरे कामगार न्यायालय , पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. व्ही . एम . काकडे, न्यायाधीश, दुसरे कामगार न्यायालय , पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १३ ऑगस्ट २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६ / चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . जी. बी . पाटील, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , कोल्हापूर यांचा दिनांक ७ जुलै २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४१९४ . - श्री . जी . बी . पाटील, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक ७ जुलै २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक ७ जुलै २००८ ते ११ जुलै २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून) ५ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक ६ जुलै २००८ व पुढेदिनांक १२ जुलै २००८ हे सुट्टीचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . जी . बी . पाटील , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . जी . बी . पाटील, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १३ ऑगस्ट २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . जी . बी. पाटील, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , कोल्हापूर यांचा दिनांक २४ जून २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४१९५. - श्री . जी . बी . पाटील , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक २४ जून २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २५ जून २००८ ते २७ जून २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
पुढे दिनांक २८ जून २००८ व २९ जून २००८ हे सुट्टीचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . जी. बी . पाटील, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . जी . बी. पाटील, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १३ ऑगस्ट २००८ . 


के. जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ -२०, २०१६/ चैत्र २५ -३१, शके १९३८ 


१७ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एल . एस येनकर , न्यायाधीश, पहिले कामगार न्यायालय , ठाणे यांचा दिनांक २८ जून २००८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४१९६. - श्री . एल . एस येनकर , न्यायाधीश , पहिले कामगार न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक २८ जून २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २५ जून २००८ ते २७ जून २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
पुढे दिनांक २८ जून २००८ व दिनांक २९ जून २००८ च्या सुट्ट्या जोडून मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री. एल. एस येनकर , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, पहिले कामगार न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. एल . एस येनकर, हे न्यायाधीश, पहिले कामगार न्यायालय , ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १३ ऑगस्ट २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. एल . एस येनकर , न्यायाधीश, पहिले कामगार न्यायालय, ठाणे यांचा दिनांक ३ जुलै २००८ रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४१९७. – श्री . एल. एस येनकर , न्यायाधीश, पहिले कामगार न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक ३ जुलै २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३ जुलै २००८ ते ५ जुलै २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक ६ जुलै २००८ ही सुट्टी जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 
___ श्री. एल. एस येनकर , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, पहिले कामगार न्यायालय , ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एल . एस येनकर , हे न्यायाधीश, पहिले कामगार न्यायालय , ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 
के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक १३ ऑगस्ट २००८ . 


भाग एक - ल - ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४- २० , २०१६/ चैत्र २५ - ३१, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . व्ही. व्ही . कठारे , न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक २३ जुलै २००८ व दिनांक ३१ जुलै 
२००८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४१९८ . - श्री . व्ही . व्ही . कठारे , न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २३ जुलै २००८ व दिनांक ३१ जुलै 
२००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २८ जुलै २००८ ते दिनांक ३० जुलै २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) 
३ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २६ जुलै २००८ व दिनांक २७ जुलै २००८ हे सुट्टीचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . व्ही . व्ही. कठारे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . व्ही. व्ही . कठारे , हे न्यायाधीश , ५ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १३ ऑगस्ट २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा . - श्री . ए. पी. ढोले , सचिव , कामगार न्यायालय , नागपूर यांचा दिनांक २१ जुलै २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४४५६. - श्री . ए. पी . ढोले, सचिव , कामगार न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक २१ जुलै २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १४ जुलै २००८ ते १९ जुलै २००८ पर्यंत ६ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या मागे दिनांक १२ व १३ जुलै 
२००८ रजेच्या पुढे दिनांक २० जुलै २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे. 
___ श्री . ए. पी. ढोले , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सचिव , कामगार न्यायालय , नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 


असती . 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. पी . ढोले, हे सचिव, कामगार न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक २८ ऑगस्ट २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ -२०, २०१६/ चैत्र २५ -३१, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती एम. पी. पाटील , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक २ ऑगस्ट २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४४५८ . - श्रीमती एम . पी . पाटील, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३० जुलै २००८ ते १ ऑगस्ट २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची अर्धपगारी रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

श्रीमती एम. पी. पाटील, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एम . पी. पाटील, ह्या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २८ ऑगस्ट २००८ . 


के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती एस . व्ही . फत्तापुरे , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , पुणे यांचा दिनांक ४ ऑगस्ट २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४४६० . – श्रीमती एस . व्ही . फत्तापुरे , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांना त्यांच्या दिनांक ४ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३१ जुलै २००८ ते २ ऑगस्ट २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची परिवर्तित रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक ३ ऑगस्ट २००८ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस. व्ही. फत्तापुरे , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, पुणे या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . .. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एस . व्ही . फत्तापुरे , ह्या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , पुणे या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २८ ऑगस्ट २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई. 


भाग एक - ल - ३अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४ - २०, २०१६ / चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . आय. आर . परदेशी, प्रबंधक , श्रमिक भरपाई आयुक्त कार्यालय, मुंबई यांचा दिनांक १ ऑगस्ट २००८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४४६१. - श्री . आय . आर . परदेशी, प्रबंधक , श्रमिक भरपाई आयुक्त कार्यालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १ ऑगस्ट २००८ 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १४ ऑगस्ट २००८ ते १६ ऑगस्ट २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची 
अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक १७ ऑगस्ट २००८ हा सुट्टीचा दिवस जोडून, मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 
___ श्री . आय. आर. परदेशी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची प्रबंधक, श्रमिक भरपाई आयुक्त कार्यालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . आय. आर . परदेशी, हे प्रबंधक , श्रमिक भरपाई आयुक्त कार्यालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक २८ ऑगस्ट २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . टी . व्ही . लामकाने, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर यांचा दिनांक १९ जुलै २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४४६२. - श्री . टी . व्ही . लामकाने, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर यांना त्यांच्या दिनांक १९ जुलै २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २१ जुलै २००८ ते २३ जुलै २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक २० जुलै २००८ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 
____ श्री. टी. व्ही. लामकाने , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 

__ रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . टी . व्ही . लामकाने , हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून, 
के. जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक २८ ऑगस्ट २००८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ -२०, २०१६/ चैत्र २५ -३१, शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एम . पी . वैद्य, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक १८ जुलै २००८ रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४४६३. - श्री . एम . पी. वैद्य , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांना त्यांच्या दिनांक १८ जुलै २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १४ जुलै २००८ ते १७ जुलै २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक १२ जुलै २००८ ते १३ जुलै २००८ ह्या सुट्ट्या जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . एम. पी. वैद्य, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. एम. पी . वैद्य, हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के . जी . साठे, 


प्रबंधक , 


मुंबई, 
दिनांक २८ ऑगस्ट २००८ . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


. 


८ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा . - श्री. रा. मा . मुळे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक १६ ऑगस्ट २००८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४३६७. - श्री . रा. मा . मुळे , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १६ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २० ऑगस्ट २००८ ते २२ ऑगस्ट २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची अर्धवेतनी रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक १९ ऑगस्ट २००८ व रजेच्या पुढे दिनांक २३ ऑगस्ट २००८ व दिनांक २४ ऑगस्ट २००८ हे सुट्टीचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 
___ श्री. रा. मा . मुळे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . रा . मा . मुळे , हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २५ ऑगस्ट २००८ . 


कृ . ग. साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६ / चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . के. जी . साठे , प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई यांचा दिनांक ११ ऑगस्ट २००८ रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६१०. - श्री . के . जी . साठे , प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ११ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ४ ऑगस्ट २००८ ते ८ ऑगस्ट २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ५ दिवसांची परिवर्तित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक ३ ऑगस्ट २००८ व रजेच्या पुढेदिनांक ९ ऑगस्ट २००८ व दिनांक १० ऑगस्ट २००८ हे सार्वजनिक सुट्टीचेदिवस जोडून मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

श्री . के . जी . साठे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . के . जी . साठे, हे प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ११ सप्टेंबर २००८ . 


डी . एच. देशमुख, 

प्रभारी अध्यक्ष , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . के. एन. धर्माधिकारी, कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक ८ जुलै २००८ व दिनांक १९ 
जुलै २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४७०६. – श्री . के. एन. धर्माधिकारी, कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ८ जुलै २००८ 
व दिनांक १९ जुलै २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १४ जुलै २००८ ते दिनांक १८ जुलै २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस 
धरून ) ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १२ जुलै २००८ व दिनांक १३ जुलै २००८ रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

श्री. के. एन. धर्माधिकारी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . के . एन. धर्माधिकारी, हे कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर 
स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के. जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 


मुंबई , 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ -२०, २०१६/ चैत्र २५ -३१, शके १९३८ 


२३ 


३ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा - श्री. एम . ए. कुलकर्णी, न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक २६ ऑगस्ट २००८ रोजीचा अर्ज. 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४७३४ . - श्री . एम . ए. कुलकर्णी, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २६ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ४ सप्टेंबर २००८ ते १२ सप्टेंबर २००८ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून ) एकूण ९ दिवसांची अर्जित 
रजा, रजेच्या मागे दिनांक ३ सप्टेंबर २००८ व रजेच्या पुढे दिनांक १३ सप्टेंबर २००८ व १४ सप्टेंबर २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री. एम . ए. कुलकर्णी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एम . ए . कुलकर्णी, हे न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


Me 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्रीमती एस . व्ही . सुवर्णा, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर यांचा दिनांक १२ ऑगस्ट २००८ रोजीचा अर्ज . 

__ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४७०७. – श्रीमती एस . व्ही . सुवर्णा, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक १२ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १८ ऑगस्ट २००८ ते २२ ऑगस्ट २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ५ दिवसांची अर्जित रजा, 
रजेच्या मागे दिनांक १७ ऑगस्ट २००८ व पुढे दिनांक २३ ऑगस्ट २००८ व दिनांक २४ ऑगस्ट २००८ हे सुट्टीचे दिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस . व्ही. सुवर्णा, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एस. व्ही. सुवर्णा, ह्या सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४- २० , २०१६/ चैत्र २५ -३१, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा - श्री. एम. ए. कुलकर्णी, न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक ७ ऑगस्ट २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६९७. - श्री. एम . ए. कुलकर्णी, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ७ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ४ ऑगस्ट २००८ ते ६ ऑगस्ट २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा, रजेच्या मागे दिनांक ३ ऑगस्ट २००८ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . एम . ए. कुलकर्णी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एम . ए. कुलकर्णी, हे न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एम. जी . चौधरी , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक १० सप्टेंबर २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४७७७. – श्री . एम . जी . चौधरी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १० सप्टेंबर २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक ४ सप्टेंबर २००८ ते ६ सप्टेंबर २००८ या ३ दिवसांची परिवर्तित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ३ सप्टेंबर २००८ 
व रजेच्या पुढे दिनांक ७ सप्टेंबर २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 
___ श्री. एम . जी. चौधरी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एम . जी . चौधरी, हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक १८ सप्टेबर २००८ . 


कृ . ग . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ -२०, २०१६/ चैत्र २५ -३१, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एल . ए. बोर्डे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांचा दिनांक २६ ऑगस्ट २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४७७८ . - श्री . एल. ए. बोर्डे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक २६ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ५ सप्टेंबर २००८ ते ६ सप्टेंबर २००८ या २ दिवसांची अर्धपगारी रजा, रजेच्या पुढेदिनांक ७ सप्टेंबर २००८ 
हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . एल . ए. बोर्डे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. एल . ए. बोर्डे, हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १८ सप्टेंबर २००८ . 


कृ . ग. साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. एस . के. शाळगांवकर, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , अकोला यांचा दिनांक २८ ऑगस्ट २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४७७६. - श्री . एस. के. शाळगांवकर, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , अकोला यांना त्यांच्या दिनांक २८ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ४ सप्टेंबर २००८ ते ९ सप्टेंबर २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) या ६ दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक ३ सप्टेंबर २००८ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . एस . के. शाळगांवकर , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , अकोला या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. एस. के. शाळगांवकर , हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, अकोला या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १८ सप्टेंबर २००८ . 


कृ . ग . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 


भाग एक - ल - ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६ / चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . प्र. शा . शिंदे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांचा दिनांक २८ ऑगस्ट २००८ रोजीचा अर्ज . 

__ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४७७९. - श्री . प्र . शा . शिंदे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक २८ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ४ सप्टेंबर २००८ ते ६ सप्टेंबर २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) या ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक ३ सप्टेंबर २००८ व रजेच्या पुढे दिनांक ७ सप्टेंबर २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

श्री. प्र. शा. शिंदे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. प्र. शा. शिंदे, हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 


कृ . ग. साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


दिनांक १८ सप्टेंबर २००८ . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एस. एन सौंदाणकर, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, भंडारा यांचा दिनांक २१ जून २००८ रोजीचा अर्ज. 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६९२. - श्री . एस. एन सौंदाणकर , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, भंडारा यांना त्यांच्या दिनांक २१ जून २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक ७ जुलै २००८ ते ११ जुलै २००८ पर्यंत ५ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ६ जुलै २००८ व रजेच्या 
पुढे दिनांक १२ जुलै २००८ व दिनांक १३ जुलै २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . एस. एन सौंदाणकर , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, भंडारा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. एस. एन सौंदाणकर , हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , भंडारा या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ -२०, २०१६/ चैत्र २५ -३१, शके १९३८ 


___ औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्रीमती एम . एच . मोरे , न्यायाधीश, चौथे कामगार न्यायालय , ठाणे यांचा दिनांक १३ ऑगस्ट २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६९८ . - श्रीमती एम . एच. मोरे , न्यायाधीश , चौथे कामगार न्यायालय , ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक १३ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांचीदिनांक ९ ऑगस्ट २००८ ते दिनांक ११ ऑगस्ट २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती एम . एच. मोरे , न्यायाधीश ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, चौथे कामगार न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एम . एच . मोरे, न्यायाधीश, चौथे कामगार न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . एस . एन सौंदाणकर , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, भंडारा यांचा दिनांक २६ मे २००८ व ९ जून २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६९१. - श्री . एस . एन सौंदाणकर, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , भंडारा यांना त्यांच्या दिनांक २६ मे २००८ व ९ जून २००८ 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ मे २००८ ते ८ जून २००८ पर्यंत १३ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करण्यात येत 


आहे. 


श्री . एस. एन सौंदाणकर , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, भंडारा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस. एन सौंदाणकर , हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , भंडारा या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल - ४अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६ / चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती पी. एस . मेहेंदळे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक ११ ऑगस्ट २००८ रोजीचा 
अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४७०१. - श्रीमती पी . एस . मेहेंदळे , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ११ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ४ ऑगस्ट २००८ ते ८ ऑगस्ट २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ५ दिवसांची परिवर्तित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक ३ ऑगस्ट २००८ व रजेच्या पुढे दिनांक ९ ऑगस्ट २००८ व दिनांक १० ऑगस्ट २००८ हे सार्वजनिक सुट्टीचे दिवस जोडून मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

__ श्रीमती पी. एस. मेहेंदळे , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती पी . एस . मेहेंदळे, ह्या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 
के. जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्रीमती एस. एल देशपांडे, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, ठाणे यांचा दिनांक ४ ऑगस्ट २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४७०८. – श्रीमती एस . एल देशपांडे, न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक ४ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ ऑगस्ट २००८ ते दिनांक १६ ऑगस्ट २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ६ दिवसांची अर्जित 
रजा, रजेच्या मागे दिनांक ९ ऑगस्ट २००८ व दिनांक १० ऑगस्ट २००८ तसेच रजेच्या पुढे दिनांक १७ ऑगस्ट २००८ ह्या सार्वजनिक सुट्ट्यांचे 
दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस . एल देशपांडे, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एस. एल देशपांडे, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ -२०, २०१६/ चैत्र २५ -३१, शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . म. पां . वैद्य , सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक ३१ जुलै २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४७०५. – श्री . म . पां. वैद्य, सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांना त्यांच्या दिनांक ३१ जुलै २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २८ जुलै २००८ ते ३० जुलै २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
२६ जुलै २००८ ते २७ जुलै २००८ ह्या सुट्ट्या जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . म. पां . वैद्य , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . म. पां . वैद्य , हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के. जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री. पी. टी . राहुले, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय , पुणे यांचा दिनांक १८ ऑगस्ट २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४७३२. – श्री . पी . टी . राहुले, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, पुणे यांना त्यांच्या दिनांक १८ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १६ ऑगस्ट २००८ या एक दिवसाची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून, रजेच्या मागे दिनांक १५ ऑगस्ट २००८ 
व रजेच्या पुढे दिनांक १७ ऑगस्ट २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . पी. टी . राहुले, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . पी . टी . राहुले, हे न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६ / चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . पी . टी . राहुले, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक ४ ऑगस्ट २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४७३३. - श्री. पी . टी . राहुले, न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय, पुणे यांना त्यांच्या दिनांक ४ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १ ऑगस्ट २००८ ते दिनांक २ ऑगस्ट २००८ पर्यंत एकूण २ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या पुढेदिनांक ३ 
ऑगस्ट २००८ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री. पी . टी . राहुले, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय , पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . पी . टी . राहुले , हे न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. एस . एल. पठाण, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , सांगली यांचा दिनांक ३० जुलै २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६९६. - श्री . एस . एल . पठाण, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , सांगली यांना त्यांच्या दिनांक ३० जुलै २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ४ ऑगस्ट २००८ ते ७ ऑगस्ट २००८ या ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ३ ऑगस्ट २००८ 
हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . एस. एल. पठाण, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सांगली, या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. एस . एल . पठाण, हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, सांगली या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 
के. जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ -२०, २०१६/ चैत्र २५ - ३१, शके १९३८ 


३१ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . जे. पी . जोशी , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर यांचा दिनांक १८ जुलै २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६८९. - श्री . जे. पी . जोशी , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक १८ जुलै २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १४ जुलै २००८ ते १७ जुलै २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ४ दिवसांची परिवर्तित रजा, 
रजेच्या मागे दिनांक १२ जुलै २००८ व दिनांक १३ जुलै २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 

श्री . जे. पी . जोशी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . जे. पी . जोशी, हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . आर. यू. इंगुले , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , लातूर यांचा दिनांक ७ जुलै २००८ रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६९०. - श्री . आर. यू . इंगुले , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , लातूर यांना त्यांच्या दिनांक ७ जुलै २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ९ जून २००८ ते १७ जून २००८ ( दोन्ही दिवस धरून ) ९ दिवसांची परिवर्तीत रजा , रजेच्या मागे दिनांक ८ जून 
२००८ ची सुट्टी जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

__ श्री. आर. यू. इंगुले, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, लातूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . आर. यू. इंगुले, हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , लातूर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


पिन 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६ / चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा . – श्री . वि . वि . बांबर्डे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , चंद्रपूर यांचा दिनांक ११ ऑगस्ट २००८ रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६९३. - श्री. वि . वि . बांबर्डे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, चंद्रपूर यांना त्यांच्या दिनांक ११ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ४ ऑगस्ट २००८ ते दिनांक ८ ऑगस्ट २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक ३ ऑगस्ट २००८ व रजेच्या पुढे दिनांक ९ ऑगस्ट २००८ व दिनांक १० ऑगस्ट २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 
__ श्री . वि . वि . बांबर्डे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, चंद्रपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 


असती. 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. वि . वि . बांबर्डे, हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, चंद्रपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एस. जी . चाबुकस्वार , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , अकोला यांचा दिनांक ४ ऑगस्ट २००८ रोजीचा अर्ज . 

__ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६९४ . - श्री . एस . जी . चाबुकस्वार , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , अकोला यांना त्यांच्या दिनांक ४ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २८ जुलै २००८ ते २ ऑगस्ट २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) एकूण ६ दिवसांची परिवर्तीत 
रजा व रजेच्या मागे दिनांक २६ जुलै २००८ व दिनांक २७ जुलै २००८ व रजेच्या पुढेदिनांक ३ ऑगस्ट २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री. एस . जी. चाबुकस्वार , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, अकोला या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . जी . चाबुकस्वार , हे न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , अकोला या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


के. जी . साठे, 

प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ -२०, २०१६/ चैत्र २५ - ३१, शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . जी . बी. पाटील, न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, कोल्हापूर यांचा दिनांक ७ ऑगस्ट २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६९५. - श्री . जी . बी . पाटील, न्यायाधीश , २ रे कामगार न्यायालय , कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक ७ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ ऑगस्ट २००८ ते १४ ऑगस्ट २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) एकूण ४ दिवसांची अर्जित 
रजा, रजेच्या मागे दिनांक ९ ऑगस्ट २००८ व १० ऑगस्ट २००८ रजेच्या पुढे दिनांक १५ ऑगस्ट २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . जी . बी . पाटील, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय , कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. जी. बी. पाटील, हे न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती ए. डी . सावंत, न्यायाधीश , ७ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक २ ऑगस्ट २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४७१३. - श्रीमती ए . डी . सावंत , न्यायाधीश , ७ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांनी दिनांक ३१ जुलै २००८ ते १ ऑगस्ट २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) २ दिवसांची परिवर्तित रजा , मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

__ श्रीमती ए. डी . सावंत, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, ७ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती ए. डी . सावंत , ह्या न्यायाधीश, ७ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 


के. जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


भाग एक - ल - ५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६ / चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. ए. खान, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, अहमदनगर यांचा दिनांक २ ऑगस्ट २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 

यायाधीश , कामगार न्यायालय , अहमदनगर यांना त्यांच्या दिनांक २ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांचीदिनांक ४ ऑगस्ट २००८ व ८ ऑगस्ट २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ५ दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक ३ ऑगस्ट २००८ व रजेच्या पुढे दिनांक ९ ऑगस्ट २००८ व १० ऑगस्ट २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . ए. ए. खान, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , अहमदनगर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए . ए. खान , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , अहमदनगर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . एस . के . शाळगावकर , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, अकोला यांचा दिनांक २९ जुलै २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४७०९ . - श्री . एस के . शाळगावकर , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , अकोला यांना त्यांच्या दिनांक २९ जुलै २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३१ जुलै २००८ ते २ ऑगस्ट २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस 
पुढे दिनांक ३ ऑगस्ट २००८ ची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . एस . के . शाळगावकर , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , अकोला या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस. के. शाळगावकर , हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, अकोला या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ -२०, २०१६/ चैत्र २५ -३१, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा - श्री . एस. बी. पांडे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , औरंगाबाद यांचा दिनांक १९ जुलै २००८ रोजीचा अर्ज. 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४७१०. - श्री . एस. बी . पांडे, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , औरंगाबाद यांना त्यांच्या दिनांक १९ जुलै २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २१ जुलै २००८ ते ८ ऑगस्ट २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) १९ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २० जुलै २००८ व रजेच्या पुढे दिनांक ९ ऑगस्ट २००८ व दिनांक १० ऑगस्ट २००८ हे सुट्टीचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री. एस . बी . पांडे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, औरंगाबाद या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . बी . पांडे, हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , औरंगाबाद या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


के. जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा . - श्री. एम. एम . अग्रवाल , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , नाशिक यांचा दिनांक ४ ऑगस्ट २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४७११. - श्री. एम. एम . अग्रवाल , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, नाशिक यांना त्यांच्या दिनांक ४ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ६ ऑगस्ट २००८ ते ८ ऑगस्ट २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक 
९ ऑगस्ट २००८ व दिनांक १० ऑगस्ट २००८ हे सुट्टीचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री. एम. एम . अग्रवाल, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, नाशिक या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. एम. एम . अग्रवाल, हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , नाशिक या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई. 


भाग एक - ल - ५अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६ / चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. जी . मोहब्बे , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, लातूर यांचा दिनांक ५ ऑगस्ट २००८ राजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४७१२. - श्री . ए. जी. मोहब्बे , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , लातूर यांना त्यांच्या दिनांक ५ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १६ ऑगस्ट २००८ ते १९ ऑगस्ट २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक १५ ऑगस्ट २००८ ची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . ए. जी . मोहब्बे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, लातूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. ए. जी. मोहब्बे, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , लातूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . के. जी . बनसोडे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नाशिक यांचा दिनांक १ ऑगस्ट २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४७०४ . - श्री . के. जी . बनसोडे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नाशिक यांना त्यांच्या दिनांक १ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २८ जुलै २००८ ते ३१ जुलै २००८ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून ) ४ दिवसांची परिवर्तित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक २६ जुलै २००८ ते दिनांक २७ जुलै २००८ च्या सार्वजनिक सुट्ट्या जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री. के. जी. बनसोडे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , नाशिक या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . के . जी . बनसोडे, हे सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, नाशिक या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


के . जी. साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६/ चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती एन . व्ही. भेद , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर यांचा दिनांक ३० जुलै २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४७१५ . – श्रीमती एन. व्ही . भेद , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक ३० जुलै २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक ६ ऑगस्ट २००८ ते ८ ऑगस्ट २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून) एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक ९ ऑगस्ट २००८ ते दिनांक १० ऑगस्ट २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती एन . व्ही . भेद , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर , या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एन. व्ही . भैद, ह्या सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. झेड. ख्वाजा, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, अमरावती यांचा दिनांक ३० जुलै २००८ रोजीचा अर्ज. 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४७१६. – श्री. ए. झेड . ख्वाजा, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, अमरावती यांना त्यांच्या दिनांक ३० जुलै २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३० जुलै २००८ ते १ ऑगस्ट २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची अर्जित रजा, मंजूर करण्यात येत 
आहे . 

श्री. ए. झेड. ख्वाजा, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, अमरावती, या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. झेड . ख्वाजा , हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, अमरावती, या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६ / चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एस. एन सौंदाणकर , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , भंडारा यांचा दिनांक ३ मार्च २००८ रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६८८ . - श्री . एस. एन सौंदाणकर , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, भंडारा यांना त्यांच्या दिनांक ३ मार्च २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १० मार्च २००८ ते १९ मार्च २००८ पर्यंत १० दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ८ मार्च २००८ व 
दिनांक ९ मार्च २००८ व रजेच्या पुढे दिनांक २० मार्च २००८ ते दिनांक २३ मार्च २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री. एस. एन सौंदाणकर, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, भंडारा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती. 
रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस. एन सौंदाणकर , हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, भंडारा या पदावर स्थानापन्न होतील . 

आदेशावरून , 

के. जी . साठे, 
मुंबई , 

प्रबंधक , 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 


__ औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. ए. खान , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , अहमदनगर यांचा दिनांक २८ जुलै २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६९९ . - श्री . ए. ए. खान , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, अहमदनगर यांना त्यांच्या दिनांक २८ जलै २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २३ जुलै २००८ ते २५ जुलै २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक २६ जुलै २००८ व २७ जुलै २००८ हे सुट्टीचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 
___ श्री . ए. ए. खान, न्यायाधीश, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , अहमदनगर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती. 
रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए . ए . खान , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , अहमदनगर या पदावर स्थानापन्न होतील . 

आदेशावरून , 

के . जी . साठे , 
मुंबई , 

प्रबंधक , 
दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती एम . पी. पाटील, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक ८ ऑगस्ट २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४७०३ . - श्रीमती एम . पी . पाटील, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ८ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ४ ऑगस्ट २००८ ते ६ ऑगस्ट २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची अर्धपगारी रजा, 
रजेच्या मागे दिनांक ३ ऑगस्ट २००८ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती एम. पी. पाटील, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एम. पी . पाटील , ह्या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 


कृ . ग . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


दिनांक १७ सप्टेंबर २००८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ -२०, २०१६/ चैत्र २५ -३१, शके १९३८ 

मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ , 
खालील सहायक संघ निबंधक पुणे , विभाग पुणे 

बँकिंग उद्योगातील उपक्रम 
क्रमांक पी. एन. ३१ / २००८. - मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ अंतर्गत कलम ११ (१) अन्वये, मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तींचा वापर करून व कामगार आयुक्त , मुंबई यांनी निर्गमित केलेली अधिसूचना क्रमांक काआ /मुंऔसं अधि ./ २००० / कार्यासन ८, दिनांक १३ 
जून २००० अनुसार , मी याद्वारे मे . सोलापूर जनता सहकारी बँक लि ., सोलापूर, शांती अपार्टमेंट , मार्केट यार्ड, पुणे- ३७ या आस्थापनेस आज 
दिनांक १५ सप्टेंबर २००८ रोजी, मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या प्रयोजनार्थ उक्त कलम ११ (१ ) अन्वये बँकिंग उद्योग उद्योगातील 
“ उपक्रम ” म्हणून मान्यता देत आहे. 


पुणे, 
दिनांक १५ सप्टेंबर २००८ . 


आर . आर. हेन्द्र, 

सहायक निबंधक , 
मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६, पुणे . 


मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ , 
खालील सहायक संघ निबंधक पुणे , विभाग पुणे 

बँकिंग उद्योगातील उपक्रम 
क्रमांक पी . एन . ३२/ २००८ . - मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ अंतर्गत कलम ११( १) अन्वये, मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तींचा वापर करून व कामगार आयुक्त , मुंबई यांनी निर्गमित केलेली अधिसूचना क्रमांक काआ/मुंऔसं अधि ./ २००० / कार्यासन ८, दिनांक १३ 
जून २००० अनुसार , मी याद्वारे मे . कराड अर्बन को - ऑप. बँक लि ., कराड , छत्रपती शिवाजी मार्केट पानबझार , गुलटेकडी, पुणे- ३७ या 
आस्थापनेस आज दिनांक १५ सप्टेंबर २००८ रोजी, मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या प्रयोजनार्थ उक्त कलम ११ (१ ) अन्वये बँकिंग 
उद्योगातील “ उपक्रम ” म्हणून मान्यता देत आहे . 


पुणे , 


आर. आर. हेन्द्रे, 

सहायक निबंधक , 
मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ , पुणे . 


दिनांक १५ सप्टेंबर २००८ . 


मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६, 
खालील सहायक संघ निबंधक पुणे, विभाग पुणे 

बँकिंग उद्योगातील उपक्रम 
क्रमांक पी. एन . ३३ / २००८ . - मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ अंतर्गत कलम ११( १) अन्वये, मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तींचा वापर करून व कामगार आयुक्त, मुंबई यांनी निर्गमित केलेली अधिसूचना क्रमांक काआ /मुंऔसं अधि ./ २००० / कार्यासन ८, दिनांक १३ 
जून २००० अनुसार , मी याद्वारे मे . श्रीमंत मालोजीराव सहकारी बँक लि ., शाखा गुलटेकडी, सीटीएस नं. २२७६, स . नं . ६९४, प्लॉट नं . ४, मार्केट 
यार्ड , पुणे -३७ या आस्थापनेस आज दिनांक १५ सप्टेंबर २००८ रोजी, मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या प्रयोजनार्थ उक्त कलम 
११( १) अन्वये बँकिंग उद्योगातील “ उपक्रम ” म्हणून मान्यता देत आहे . 


पुणे, 


आर. आर . हेन्द्रे , 

सहायक निबंधक , 
मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, पुणे . 


दिनांक १५ सप्टेंबर २००८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २०, २०१६/ चैत्र २५ -३१, शके १९३८ 

मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६, 
खालील सहायक संघ निबंधक पुणे, विभाग पुणे 

बँकिंग उद्योगातील उपक्रम 
क्रमांक पी. एन . ३४ / २००८. - मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ अंतर्गत कलम ११( १) अन्वये, मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तींचा वापर करून व कामगार आयुक्त, मुंबई यांनी निर्गमित केलेली अधिसूचना क्रमांक काआ /मुंऔसं अधि ./ २००० / कार्यासन ८ , दिनांक १३ 
जून २००० अनुसार , मी याद्वारे मे . नगर अर्बन को - ऑप . बँक लि ., अहमदनगर शाखा ५५८बी, गेट नं . ५ , मार्केटयार्ड, पुणे- ३७ या आस्थापनेस 
आज दिनांक १५ सप्टेंबर २००८ रोजी, मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या प्रयोजनार्थ उक्त कलम ११ (१) अन्वये बँकिंग उद्योगातील 
“ उपक्रम ” म्हणून मान्यता देत आहे . 

आर . आर. हेन्द्र , 
पुणे , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १५ सप्टेंबर २००८ . 

मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६, पुणे . 


मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६, 
खालील सहायक संघ निबंधक पुणे , विभाग पुणे 

_____ बँकिंग उद्योगातील उपक्रम 
क्रमांक पी. एन. ३५ / २००८ . - मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ अंतर्गत कलम ११(१) अन्वये, मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तींचा वापर करून व कामगार आयुक्त, मुंबई यांनी निर्गमित केलेली अधिसूचना क्रमांक काआ /मुंऔसं अधि ./ २००० / कार्यासन ८, दिनांक १३ 
जून २००० अनुसार , मी याद्वारे मे . श्री वीरशैव को - ऑप. बँक लि ., कोल्हापूर , गेट नं . ४ चे समोर , गुलटेकडी, पुणे- ३७ या आस्थापनेस आज 
दिनांक १५ सप्टेंबर २००८ रोजी , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या प्रयोजनार्थ उक्त कलम ११(१ ) अन्वये बँकिंग उद्योगातील 
" उपक्रम ” म्हणून मान्यता देत आहे. 


पुणे , 


आर . आर. हेन्द्रे , 

सहायक निबंधक , 
मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६, पुणे. 


दिनांक १५ सप्टेंबर २००८ . 


मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ , 
खालील सहायक संघ निबंधक पुणे , विभाग पुणे 

बँकिंग उद्योगातील उपक्रम 
क्रमांक पी. एन . ३६ / २००८ . - मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ अंतर्गत कलम ११(१ ) अन्वये, मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तींचा वापर करून व कामगार आयुक्त , मुंबई यांनी निर्गमित केलेली अधिसूचना क्रमांक काआ /मुंऔसं अधि ./२००० / कार्यासन ८, दिनांक १३ 
जून २००० अनुसार , मी याद्वारे मे . सोलापूर नागरी औद्योगिक सहकारी बँक लि ., सोलापूर , ८०८ , गंजपेठ, मीठगंज पोलीस चौकीजवळ , पुणे- ४२ 
या आस्थापनेस आज दिनांक १५ सप्टेंबर २००८ रोजी, मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या प्रयोजनार्थ उक्त कलम ११ (१) अन्वये बँकिंग 
उद्योगातील “ उपक्रम ” म्हणून मान्यता देत आहे. 


पुणे , 


आर. आर . हेन्द्रे , 

सहायक निबंधक , 
मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६, पुणे . 


दिनांक १५ सप्टेंबर २००८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


